दहशतवाद विरोधी पथक स्पेशल टाडा 
कोर्ट केस क्र. १/२००६ मधून SHAM 
या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशेष 
समुपदेशी म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री.उज्वल निकम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. ७४/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड , 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०५ फेब्रुवारी, २०१६. 
संदर्भ शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. १५२३/५२/क्रिमी.जन./१५ अ ब्रँच, 
दिनांक १० एप्रील, २०१५. 
शासन निर्णय: 
दहशतवाद विरोधी पथक स्पेशल टाडा कोर्ट केस क्र. १/२००६ (दादाभाई नौरोजी नगर 
पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.१४४/९५) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा.सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये शासनाची बाजु मांडणा-या ज्येष्ठ विधीज्ञ यांना वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी या 
प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असलेले अंड. श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक १० एप्रील, २०१५ च्या पत्रान्वये विशोष समूपदेशी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अंड.श्री.उज्वल निकम यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी जा रू.५०,०००/- 

ब) चर्चा व विचार विनिमय फी (प्रतितास) ग रू.८,०००/- 

क) प्रवास खर्च - बिझनेसक्लासने विमान प्रवास 

ड) हॉटेल लॉजिंग व बोडींग प्रतिदिन - __ महाराष्ट्र सदन येथील व्हीआयपी सूट 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अंड.श्री.उज्वल निकम यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 

यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००)(१०१), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (०५), दहडतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) - २८ 
व्यवसायीक व विशेष सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-६०१/१५/व्यय-७, दिनांक 
९.१२.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र. ७४/पोळ-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥0व/०59॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२०६११४९०८४८२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 


A r U Nn Joshi 
: DN: c=IN, o=Government Of 
Vi ५ h nu pa nt Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1 cn=Arun Vishnupant Joshi 
J OS h I Date: 2016.02.06 11:49:00 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.श्री.उज्वल निकम, ४८, रामदास कॉलनी, Rex निकम चौक, जळगांव 
७. विधी व न्याय विभाग (अ/ ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


